मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र. 
८९२८/२०१५ यामध्ये दि. ०६/०७/२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी 
करण्याच्या अनुषंगाने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाच्या 
अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 
Teh व Tes या संवर्गातील कर्मचारी 
यांच्याकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक, क्रमांकः असंप-२०२०/प्र.क्र.२९ /आरोग्य ३ 
१० वा मजला, गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२१. 


वाचा : 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दिनांक 
२१/१२/२०१९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.१८७ऐ/१६-ब, दिनांक 
३०/६/२०२० व दिनांक २८/९/२०२० 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.असंप-२०२०/प्र.क्र.२९/आरोग्य-३, 
दिनांक-३१/१२/२०२०. 
४) आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे कार्यालय यांचे पत्र क्र.संआसे / आस्था/ 
अधिसंख्य पदावर वर्ग/कक्ष-५५आ/ न.क्र./३७९१-९४/२१, दि.०३.०३.२०२१ 
शासन शुध्दिपत्रक : 


वरील अनुक्रमांक ३ च्या शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.४ वरील विवरणपत्र-१ मध्ये संचालक, 


आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचाऱ्यांकरीता निर्माण 


करण्यात येणारी अधिसंख्य पदांच्या तक्ता वगळण्यात येत असून त्या ऐवजी पुढीलप्रमाणे तक्ता 


समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


विवरणपत्र-१ 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण 
करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 
अ. | अ. । कर्मचाऱ्यांचे नाव We संबंधित नियुक्तीचा अधिसंख्य अधिसंख्य 
क्र. क्र कर्मचारी दिनांक पदावर सेवा पदावर 
यांचेसाठी वर्ग करण्यात देण्यात 
निर्माण आल्याचा येणारे 
करण्यात दिनांक मासिक वेतन 
येणाया - 
अधिसंख्य 
पदाचे पदनाम 
शि हि श्री.वासुदेव @ | अधिक्षक 94/19/9889 , शी. 
भनारकर, 
२ | २ श्री.प्रमोद पाटील, क | अधिक्षक १८/१/१९९४ शिका ५५१००/- 
3 | ३ | श्रीम.तिलोत्तमा क | सहा.अधिक्षक | 93/3/9982 । क | रवा, 
कोळी, 
४४ श्री daar | क | कनिष्ठ ११/०७/१९९५ 
नामदेवराव अवझे लिपिक a oo 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१ ०३१५१५५०४९२४१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Roshani 
Dinesh sar 
Kadam Patil 2 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Pai 


blic Health 
ostalCode=400032, 


‘M. ‘a, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae0 
2d12f2c1313143ad8376755d0e815ale 


७20002९, cn=Roshani Dinesh Kadam 


Date: 2021.03.16 15:16:30 +05'30' 


(रो.दि.कदम पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


2) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


३) संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई/पुणे. 
४) सहसंचालक,आरोग्य सेवा (हिवताप,हत्तीरोग व जलजन्य रोग)/(कुष्ठरोग व क्षयरोग) पुणे-६ 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (नेत्र) मुंबई. 
६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (शुश्रुषा) मुंबई. 
) 
) 
) 


७) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (आमाजिआ/परिवहन/राज्य आरोग्य प्रयोगशाळ) पुणे. 
८) सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 

९) सर्व जिल्हा हाल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय 

१०)सर्व जिल्हा हिवताप अधिकारी 

११) निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


